केंद्र शासन पुरस्कृत पंतप्रधान पथविक्रेता 
आत्मनिर्भर निधी «= (PM _~—sSVANichi) 
पथविक्रेत्यांना शिफारस पत्र (LOR) व 
विक्री प्रमाणपत्र प्रदान करण्यासाठी 
महाराष्ट्र राज्याचा अधिवासी हा निकष 
गृहीत न धरण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 


शासन परिपत्रक क्र. संकिर्ण-२०२०/प्र.क्र.9७/नवि-२० 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
४ था मजला, मुख्य इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १२ डिसेंबर, २०२२ 


वाचा : १ नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.पीएमस्वनिधी-२०२०/प्र.क्र.७७/नवि-२०, 


दिनांक : १७.०६.२०२० 


२) मा. अतिरिक्त सचिव, गृहनिर्माण व शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार यांचे पत्र क्र. 


D.O.No.-K-92020(2)/22/2029-UPA-IIUD (८-९११३५६९), दिनांक : ०१/११/२०२२ 


३) आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचाळनालय, नवी मुंबई यांचे पत्र क्र.दिअंयो- 


WATS. /SUSV/FT.99. २०१८-१९/४५४, दिनांक : ०७/०२/२०१९. 


शासन परिपत्रक : 


केंद्र शासन पुरस्कृत प्रधानमंत्री पथविक्रेता आत्मनिर्भर निधी योजेनेची राज्यातील सर्व नागरी 
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. सदर योजनेंतर्गत शहरांमध्ये 
पथविक्री करणाऱ्या सर्व पथविक्रेत्यांना या योजनेचा लाभ देण्याबाबत संदर्भ क्र.१ च्या शासन 
निर्णयानुसार तपशीलवार मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. उपरोक्त संदर्भानुसार 
शहरामध्ये पथविक्री करणारे आणि शहरातील आसपासच्या भागामधुन शहरात येऊन पथविक्री 
करणाऱ्या पथविक्रेत्यांना सदर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शिफारस पत्र (LoR) साठी अर्ज करावा 
लागतो. बहुतांश पथविक्रेते हे स्थलांतरित होवुन आल्यामुळे त्यांच्या अर्जाची छाननी करताना अधिवास 
प्रमाणपत्र तसेच सदर रहिवासी हा नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेतीलच असल्याबाबत सक्ती 
करण्यात येऊ नये. त्याचप्रमाणे सदर योजनेत नमूद करण्यात आलेल्या कागदपत्रांव्यतिरिक्‍्त इतर 
कोणत्याही कागदपत्रांची मागणी करण्यात येऊ नये. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकिर्ण-२०२०/प्र.क्र.७७/नवि-२० 


०२. उपरोक्त संदर्भ क्र.३ नुसार सर्व महानगरपालिका व नगरपरिषद यांना पथविक्रेत्यांचे सर्व्हेक्षण 
करीत असताना अधिवास प्रमाणपत्राचा आग्रह/सक्ती करु नये, जर त्या पथविक्रेत्याकडे अधिवास 
प्रमाणपत्र उपलब्ध असेल तर ते घेण्यात यावे, परंतु असे अधिवास प्रमाणपत्र जरी पथविक्रेत्याकडे 
उपलब्ध नसले, तरी त्या पथविक्रेत्याचे सर्व्हेक्षण करण्यात यावे. पथविक्रेत्याकडे अधिवास प्रमाणपत्र 
उपलब्ध नसले तरी या कारणामुळे सर्व्हेक्षणातून त्याचे नाव वगळले जाणार नाही याची दक्षता 
घेण्याबाबत यापूर्वी सूचना देण्यात आल्या आहेत. 


०३. केंद्र शासन पुरस्कृत प्रधानमंत्री पथविक्रेता (उपजीविका संरक्षण व पथविक्री विनियमन) 
अधिनियम २०१४ नुसार पथविक्रेत्यांचे सर्व्हेक्षण करताना, पथविक्रेत्यांची मतदार यादी तयार करताना, 
पथविक्रेत्यांची नोंदणी करताना व पथविक्रेत्यांना विक्री प्रमाणपत्र प्रदान करताना “महाराष्ट्र राज्याचा 
अधिवासी” हा निकष लागू करण्यात येऊ नये. 


०४. उपरोक्त नमूद सूचनांची सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी प्रभावीपणे अंमलबजावणी 
करावी. 


०५. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२१२१२१८१३१८०७२५ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by C Priyanka 
Date: 2022.12.12 18:16:27 +05'30' 
(प्रियांका कुलकर्णी-छापवाले) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत :- 


मा.राज्यपाल महोदयांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

३) अपर मुख्य सचिव (नवि-१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
४) प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

५) जिल्हाधिकारी, सर्व जिल्हे 

६) आयुक्त, सर्व महानगरपालिका 

७) आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, बेलापूरभवन, नवी मुंबई 
८) प्रादेशिक सहआयुक्त, सर्व विभागीय आयुक्‍त कार्यालय 

) जिल्हा प्रशासन अधिकारी सर्व जिल्हे 

१०) मुख्याधिकारी, सर्व नगरपरिषदा/नगरपंचायती 

) निवडनस्ती (नवि-२०). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


